३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, जामखेड 
जि. अहमदनगर चे श्रेणीवर्धन करुन १०० 
खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय मुख्य इमारत 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.१२३/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २२ जून , २०२१. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३ 
/टे-६/जामखेड१००खाटाबांधकाम/७३८५-८६/२१, दिनांक २३.०४.२०२१. 


प्रस्तावना : 


३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, जामखेड जि. अहमदनगर चे श्रेणीवर्धन करुन १०० खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय मुख्य इमारत बांधकामाचे रु.४६.९७ कोटीचे इतक्या रकमेचे प्राथमिक 
अंदाजपत्रक व आराखडयांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


2. 3० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, जामखेड जि. अहमदनगर चे श्रेणीवर्धन करुन १०० खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय मुख्य इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक सन २०२०-२१ च्या दर सुचिवर आधारीत 
आहेत. सदर अंदाजपत्रक उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, जामखेड जि. अहमदनगर 
यांनी तयार केलेले आहेत. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २ अहमदनगर; 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर; मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, नाशिक; तसेच जिल्हा डल्य चिकित्कस सामान्य रुग्णालय, अहमदनगर यांनी 
प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार सोबतच्या Recapitulation Sheet नुसार मुख्य इमारत बांधकामाचे 
रु.४६.९७ कोटी इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व शातींच्या अधिन 
राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

et शर्ती :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.१२३/आरोग्य 3 


4) 


९) 


सदर कामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडयांना क्षेत्रीय स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक 
अधिकारी असलेल्या संबंधित मुख्य अभियंता यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

इमारतीमध्ये नैसर्गिक स्त्रोतांचा वापर करुन वायुविजनच्या दृष्टीने 8/810॥ मध्ये सुधारणा करण्यात 
यावी. 

सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करतांना वस्तू व सेवा कर (GST) लागू असेल त्या दराने 
आकारण्यात यावा. 


कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


कामांच्या तरतूदी सविस्तरपणे दर्शविण्यात याव्यात व त्याबाबतचे दर पृथकरण सादर करुन 
शासनास सादर करण्यात यावे. 


सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 


क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
त्या-त्या भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 


सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य 
खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम 
करण्यात याव्यात. 


सदरचे काम नवीन नमुना AHIMA करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुशास््रज्ञामारफत नकाशांप्रमाणे agaist आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा aed चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 


qo) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञाकडून या कामांच्या नकाशे व 


वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवश्‍यकता नाही. 


११)प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ 


दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. उपरोक्त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.१२३/आरोग्य 3 


३. उपरोक्त १ ते १० येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यक्रम 
प्रमुख यांची तसेच आयुक्‍त आरोग्य सेवा, मुंबई यांची राहील. 


४. सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यळेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, (१) (अ) पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली 
भागविण्यात यावा. 


षु. ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, जामखेड जि. अहमदनगर चे श्रेणीवर्धन करुन १०० खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय मुख्य इमारत बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा 
प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 


६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये तसेच दिनांक २१.०६.२०२१ रोजी 
झालेल्या सचिव समितीच्या मान्यतेनुसार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.५९/२०२१/इमा-२ दि.०३.०५.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२२१४४९४१६३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by Roshani 
R os h a al | Dinesh Kadam Patil ; 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D j Nn e 5 h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 


"1 Health Depart t 
Kadam Patil ०८४८७२1००२ 


ण्य 
(रो.दी. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक 
६. जिल्हा ated चिकित्सक जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.१२३/आरोग्य 3 


७. वैदयकीय अधिक्षक उपजिल्हा रुग्णालय,जामखेड जि. अहमदनगर. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अहमदनगर. 

१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Name of the Department Public Health Departmen 


Name of Work :- 


Recapitulation Sheet 


Rs. 5,25,00,000 
Project Cost P= (१७१८ ) Rs. 37,29,06,623 


i 


QIo yy 
alo 
a -1 
= 
कर 
8 eI 
त 
x 
नि 
> 
Tis 
x 
° 
3 
ow 
> 
> 
N 
> 
& 
~ 
oO 
w 


w 
| 
nN 
| 
a 
an 
N 


q 


a Particulars of Scope ieee one 
mA eee, ee Rs Per |___ Component Wise __| 
ae eS 
Building proper ( Built up Area - Sq.m.) 10,037.99 23,000.00 23,08,73,770 
Hospital ( Ground Floor including plinth protection) + 5 
Floors, kitchen, Laundry, Ambulance bay and Fire Ramp 
St Total 7) 2 See 
i he 2a a या 
a a Se al Sere =a 
i तहत AT IRE MO 
(0 A ee a ee a 
___| (७) 122. Te 
___] (0) | SE जयजय See Pe 
Pel PS ( याल ae 
2,45,93,050 
एका ie (eR RRNE eT Ee RSENS Rae CERISE 
2 eee sence 
aa a ay 
11105? (7 ees aes 
= ae SSS Se Se ee ee 
Fire Fighting System :- Lumsum 
re Fire Pump Station, Fire Hydrant System, Fire Sprinkler 1. es 1,50,00,000 | | 
2111 ang e Alarm >] ]] माच 
Ge ee SS ee es Ee 
ey] [misceuancousiems SSCS] SSSCSCSYT SP वी... 5... >) 
Pt | ॥७0११॥  |__________5000 Saas 
| _|_t!_ [internal Roads (Rmt aes ees |___________ 
Pf aaa — Sia oe 0...“ | 
[Tv parking | 0 000), |[_______] |[_________)| 
|___| as eae Sees Se 
|_| vit [soil investigations & Detail Land Survey 1__|_____ ५500000]____| 
P| vii [Cc Drains and CD Works eee ae eee 
| __|_1X [Dismantling Existing Structures eens Eee ___ 1000000 _____| 
et पिप Ee RE Eee Mrs म्य 
ta Sub Total (A+B ss 
(0 iam i प नन 
ee Marea DE प ra 
|| Water Main storage, Pump House, Bore well and | as Re Ra 1,50,00,000 f 
water management system WTP, STP, ETP 
| Pie eee eee 
ao iam i ae aes 
Passenger Lift and Dumb Waiter Lift 
| ee ee 
Pe | ae Greene eR eel 
ee 22 2 Tae (A ee Pr fp 
| | Gardening/ Plantation of Trees foo | mele ॥______ [ow 
Medical Gases Piping System 1,50,00,000 
Manifold, Compressor and Vacuum Pump System 
along with Complete Copper piping, valve, and Outlets 
| inert 
= 
| (0) | 
|__| 
= 


(iv) |Consultancy Fess (Architecural, PMC and etc) 1.5% on 

Rs. 9,68,68,007 

Rs. 46,97,74,630 
Rs. 4,698 


TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (५१७१८५०. 


Plinth Area Rates for 


1 Bldg. Proper Cost : eee an 
i Elect. Work 7 1,150.00 /Sqm 
॥ Water Supply : 27,427.00 /Sqm 
॥४ For (I)e(tl)+(Il) : ‘799. 

ळू 46,799.67 /Sqm 


७ Total Project Cost + TPC-Area(as per ‘a') 
’ : epayment for the 
No expenditure of Govt involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid by user departments to the entrepreneur as repay 


expenditure incur red on the installation. 


A 


Scanned with CamScanner 


